महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2094 
अंतर्गत “एमएमआरडीए” महामंडळाकडील 
लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी 
अधिसुचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/१५४०/प्र.क्र.२०५/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर,२०२२ 
संदर्भ : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५, दिनांक २८.०४.२०१५ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना Rast, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्यादेश-२०१५, दि.२८.०४.२०१५ रोजी महाराष्ट्र 
राज्यास लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम-३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार 
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेहा लागू झाल्यानंतर ३ महिन्याच्या कालावधीच्या आत आणि 
त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसुचित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील सेवांसाठी नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व 
व्दितीय अपिल अधिकारी अधिसुचित करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ मधील तरतुद ३ नुसार मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाकडील अनुसूची -अ* मधील सेवा या आदेशान्वये अधिसुचित करण्यात 
येत आहेत. नगर विकास विभागाअंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत 
देण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी लोकसेवेचा कालावधी, सेवा अधिसूचीत करणारे कार्यालय 
तसेच पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, व्दितीय अपिलीय अधिकारी 
याबाबतचा तपशिल अनुसूची -अ"मध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. 


२) अनुसूची -अ*मध्ये नमुद सेवा देण्यास जबाबदार पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय 
अपिल अधिकारी यांनी नागरिकांना विहीत मुदतीत सेवा उपलब्ध करून देण्याची 
कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकःएमआरडी-३२३२२/१५४०/प्र.क्र.२०५/नवि-७ 


३) अनुसूची -अ*मध्ये नमुद सेवांच्या तपशिल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 
प्रत्येक कार्यालयाच्या फलकावर सुवाच्य अक्षरात ठळकपणे प्रदर्शित करावा. 


४ & अनुसूची -अ* मध्ये नमुद सेवा “आपळे सरकार” च्या वेबपोर्टलवरील Dashboard of 
Right to service वर “महाआयटी” च्या मदतीने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 


५ “महाआयटी” मार्फत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील संबंधीत 
पदनिर्देशीत अधिकाऱ्यांना “युझरआयडी” व “पासवर्ड” उपलब्ध करून देण्यात यावा. 
तसेच सदर सेवा “आपले सरकार” पोर्टल वरून उपलब्ध करून देणेसाठी तांत्रिक 
सहाय्य करण्याची जबाबदारी “महाआयटी” यांची राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११४११३२२४३४२५ असा आहे. सदरहू शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Vijay Karbhari 
Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको,मुंबई. 
९. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई. 
qo, संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 
११. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
१२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)-१/२, मुंबई/ नागपुर 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. अवर सचिव ( नवि-१३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती (नवि-७) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई — yoo ०५१ 


(नविन इमारत तिसरा मजला) 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -- २०१५ 
अनुसूची «ar 
नगर व क्षेत्र नियोजन विभाग 
अनुक्रमांक | अधिसूचित करावायच्या | आवश्यक शुल्क सेवा पुरविण्यासाठीची पदनिदेशित प्रथम अपिलीय व्दितीय अपिलीय 
लोकसेवांचा तपशिल कागदपत्र कालमर्यादा अधिकारी पदनाम अधिकारी अधिकारी 
g इमारत बांधकाम परव प्राधिकरणाने । प्राधिकरणाने / ३० दिवस कनिष्ट नियोजक/वास्तुशास्त्रज्ञ प्रमुख/अति. 
२ जोता मोजणी प्रमाणपत्र । बनविलेल्या | शासनाने ०७ दिवस वास्तुशास्त्रज्ञ/ प्रमुख/वरिष्ठ नियोजक 
2. भोगवटा प्रमाणपत्र पुस्तिका वेळोवेळी ०८ दिवस कनिष्ठ 
¥. झोन दाखला निश्‍चित केलेले ०७ दिवस नियोजक/उप 
५. | भाग नकाशा/नकाशा देणे द्र ०३ दिवस नियोजक 
नियोजन विभाग 
अनुक्रमांक | अधिसूचित करावायच्या | आवश्यक शुल्क सेवा पुरविण्यासाठीची | पदनिर्देशित अधिव प्रथम अपिलीय व्दितीय अपिलीय 
लोकसेवांचा तपशिल कागदपत्र कालमर्यादा पदनाम अधिकारी अधिकारी 
g प्रादेशिक योजनेचे (संपुण विहित । प्राधिकरणाने / ३ दिवस आरेखक उप नियोजक नियोजक 
तथा भागनकाशे) पुरविणे | नमुन्यातील शासनाने ०७ दिवस 
अ. कृष्णधवल अर्ज वेळोवेळी 
ब. रंगीत निश्‍चित केलेले 
२ | taser: द्र 
अ. विकास नियंत्रण 
नियमावली पुस्तिका 
ब. प्रादेशिक योजनेची 
सीडी 


उप प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे / नियोजन विभाग 


अनुक्रमांक | अधिसूचित करावायच्या । आवश्यक शुल्क सेवा पुरविण्यासाठीची | पदनिर्देशित अधि प्रथम अपिलीय व्दितीय अपिलीय 
लोकसेबांचा तपशिल कागदपत्र कालमर्यादा पदनाम अधिकारी अधिकारी 
१ | डिपीरिमाकस  _। अर्जदाराने । प्राधिकरणाने / ०७ दिवस उप नियोजक नियोजक वरिष्ठ नियोजक 
२ इमारत बांधकाम परव सादर केलेला | शासनाने ३० दिवस 
(Bldg. Commencement अर्ज वेळोवेळी 
Certificate) निश्‍चित केलेले 
३. जोता मोजणी प्रमाणपत्र द्र ०७ दिवस 
(Plinth Checking 
Certificate) 
डॅ. भोगवटा प्रमाणपत्र ०८ दिवस 


(Occupation Certificate) 


MUMBAI METROPOLTEN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY 


BANDRA - KURLA COMPLAX 
(NEW BUILDING, 3 rd FLOOR) 


MAHARASHTRA RIGHT TO SERVICES ACT 


ANNEXTURE “A” 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DIVISION 


Sr. No. SERVICES NECCESSRY FEES TIME LIMIT TO NOMINATED FIRST APPLELLATE SECOND 
DOCUMENTS PROVIDE SERVICES DESIGNATION AUTHORITY APPELLATE 
AUTHORITY 
1 BUILDING AS PER RATE 30 DAYS JR.ARCHITECT PLANNER CHIEF/ 
COMMENCEMENT MMRDA’S PRESCRIBED /JR. PLANNER /ARCHITECT SR. PLANNER 
CERITIFICATED AODB BY MMRDA/ /DY. PLANNER 
2 PLINTH CHECKING MANNUAL GOVT. FROM 07 DAYS 
CERTIFICATE TIME TO TIME 
3. OCCUPATION 08 DAYS 
CERTIFICATE 
4. D.P.REMARKS O7DAYS 
5. COPY OF PART PLAN 03DAYS 
/PLAN 
PLANNING DIVISION 
Sr. No. SERVICES NECCESSRY FEES TIME LIMIT TO NOMINATED FIRST SECOND 
DOCUMENTS PROVIDE SERVICES DESIGNATION APPLELLATE APPELLATE 
AUTHORITY AUTHORITY 
1 REGIONAL PLAN MAPS | APPLCATION | RATE FIXED 3 DAYS DRAFTSMAN DEPUTY PRANNER 
(FULL AND PART IN BY PLANNER 
MAPS) PRESCRIBED | AUTHORITY/ 
a) Black and White FORMATE | GOVERNMENT 
b) color FROM TIME 
2 SALE TO TIME 
A) COPY OF 
DEVELOPMENT 
CONTROL 
REGULATION 
B) PROVIDING CD OF 
THE REGIONAL 
PLAN 


SUB-REGIONAL OFFICE, 


THANE /PLANNING DIVISON 


Sr. No. SERVICES NECCESSRY FEES TIME LIMIT TO NOMINATED FIRST SECOND 
DOCUMENTS PROVIDE DESIGNATION APPLELLATE APPELLATE 
SERVICES AUTHORITY AUTHORITY 
1 DP REMARKS APPLICATION RATE FIXED BY 07 DAYS DEPUTY PLANNER SENIOR 
2 BUILDING SUBMITTED | MMRDA/GOVERNMENT 30 DAYS PLANNER PLANNER 
COMMENCEMENT BY 
CERTIFICATE APPLICANT 
3. PLINTH CHECKING 07 DAYS 
CERTIFICATE 
4. OCCUPATION 08 DAYS 


CERTIFICATE 


